+2 स्तरावरील NSQF पुनर्रचित द्विलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांची अमंलबजावणी अधिक प्रभावीपणे 
होण्याच्या दृष्टीने समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.१५/कौ-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १५/०२/२०२४ 


संदर्भ :- १) केंद्रशासनाचे Extraordinary, Part-9, Section २ Ministry of finance 
(Department of Economics Affairs) Notification, New Delhi, 
date.20/92/2093. 
2) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.१४/कौडऱल्य-२, दिनांक २०/०६/२०२३. 
३) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.१४/कौडऱल्य-२, दिनांक २४/११/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


सन १९६४ मधील डॉ. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार अधिकाधिक युवकांना विविध 
व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने, रोजगार/स्वयंरोजगार करण्यास प्रवृत्त करावे, जेणेकरुन 
महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे जाणारा लोंढा थांबवावा या उद्देशाने १९७८-७९ पासून राज्यात 
व्यवसाय विषयांची ३०% व्याप्ती असलेले, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यात आले. राज्यात तांत्रिक / वाणिज्य / कृषी / मत्स्य या गटातील इ. ११वी व इ.१२ वी 
स्तरावर एकूण १६ व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविण्यात येत होते. 


कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी- 
२०२३/प्र.क्र.१४/कौडल्य-२, दिनांक २०/०६/२०२३ अन्वये राज्यात सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या 
+2 स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांऐवजी राष्ट्रीय व्यवसाय आराखडयाप्रमाणे 
National Skill Qualification Framework (NSQF) नवीन अभ्यासक्रम शैक्षणिक सत्र २०२४- 
२५ पासून सुरु करणेबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच दिनांक २४/११/२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये नवीन द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठीची मानके निश्चित करण्यात आळी 
आहेत. 


द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांची अमंलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत 
द्विलक्षी व्यवसाय विषय शिक्षकांच्या संघटनेची निवेदने शासनास प्राप्त झालेली आहेत. त्या 
अनुषंगाने +2 स्तरावरील ५९07 पुनर्रचित द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांची अमंलबजावणी 
अधिक प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने समिती गठीत करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.१५/कौ-२ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील +2 स्तरावरील NSQF पुनर्रचित द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांची 
अमंलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नांव समितीमधील 
पदनाम 

ण्बिं श्री.दि.अं.दळवी, संचालक अध्यक्ष 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई -१. 

Q श्री.स.रु.सूर्यवंशी, सहसंचालक सदस्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई ०१. 

3. श्री.यो.सु.पाटील, संचालक सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, मुलूंड, मुंबई. 

४ श्रीमती सो. कि.चौधरी, सहाय्यक संचालक (तां) सदस्य सचिव 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई -०१. 

५ | प्रा. डॉ. माधव राजवाडे, साठे महाविद्यालय, विलेपार्ले, सदस्य 
मुंबई. (तज्ञ व्यक्‍ती) 

६ | a. आनंद मापूस्कर, मुंबई (तज्ञ व्यक्‍ती) सदस्य 

७ | डॉ. ए.पी. कुलकर्णी, पुणे (तज्ञ व्यक्‍ती) सदस्य 

८ _ । प्रा. रमेश देशपांडे, मुंबई (तज्ञ व्यक्‍ती) सदस्य 

९ । प्रा. वेजनाथ बापूराव स्वामी, श्रीपतराव भोसले सदस्य 
महाविद्यालय, धाराशिव. (तज्ञ व्यक्‍ती) 

aa o | U1. सुधीर गाडे, म.ए.सो. आबासाहेब गरवारे सदस्य 
महाविद्यालय, पुणे (तज्ञ व्यक्‍ती) 


समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 
१) NSQF अभ्यासक्रमांची अमंलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याच्या दृष्टीने 
उपाययोजना सुचविणे. 
NSF मध्ये परिवर्तन करतांना विद्यार्थी, शिक्षक व व्यवस्थापन यांना येणाऱ्या 
अडचणी व कार्यपध्दती निश्चित करणे. 
३) राज्यामध्ये मागणी असलेल्या अधिकचे व्यवसाय अभ्यासक्रम सुचविणे. 
उपरोक्त समितीचा कार्यकाल NSOF मध्ये परिवर्तित झालेल्या विषयांची इयत्ता १२ वी 
ची पहिली परीक्षा होईपर्यंत राहील. तसेच आवश्‍यकता असल्यास समिती सदस्य इतरही तज्ञ 
व्यक्तींची मदत घेऊ शकतील. 
समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समितीने शिफारस केलेल्या तसेच राज्यात मागणी 
असलेल्या अन्य /अधिकच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमासंदर्भात पंडीत सुंदरलाल शार्मा केंद्रीय 
व्यवसाय शिक्षण संस्था, भोपाळ ( PSSCIVE ) किंवा समितीने शिफारस केल्यास राष्ट्रीय 


a 


— 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.१५/कौ-२ 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद ( NCVET) यांना व्यवसाय अभ्यासक्रमाबाबतचा प्रस्ताव 
पाठविण्यात येईल. 
सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥॥8॥/859॥1॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र. २०२४०२१५१७२७४३८७०३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
Vi N D ) Vi H WA N AT H EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d3a61cf46d54b669ba9fS d9ba4f32dd8ed54a7ea64e7d1483ae 


325db5b8a3005, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

C H A U D H A RI serialNumber=8933E15B4DBF 1243939DE4EFCC94AD1431E1DES6B3F2 
F32F01837980F363FA8D, cn=VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 
Date: 2024.02.15 17:36:42 +05'30' 


(विनोद चौधरी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

) मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 


मा. विधानसभा / विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

मा.मंत्री कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, मंत्रालय, मुंबई यांचे 

खाजगी सचिव. 

९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

qo) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ 
स्वीय सहाय्यक. 

११) अपर मुख्य सचिव, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

१२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई / पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर. 

१४) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्य.शि. व प्र. संचालनालयामार्फत) 

१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


